एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जुले, २०२१ 


वाचा :- (9) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल, 2029 
(2) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र. एबावि-२०२० /प्र.क्र.२७३/का.६, दिनांक १४ 
मे,२०२१ व दिनांक २५ मे,२०२१ 
(३) आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जाक्र.एबाविसेयो/का-३/ 
तरतूद/२४३८/२०२१-२२, दिनांक ०७ जुलै,२०२१ 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेंतर्गत सर्वसाधारण बाबींकरिता खालील विवरणपत्रातील 
रकाना क्रमांक २ मधील लेखाशीर्ष / उद्दिष्टांकरेिता रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये 
२५.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पंचवीस लक्ष फ़क्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अं. क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत । यापूर्वी वितरीत वितरीत 
निधी केलेला निधी करावयाचा 
निधी 
१ २ 3 8 4 
| . | २२३६- पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१- विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
प्रकल्प 
(०८)(०५) अंगणवाडी सेवा 
(अति. राज्य हिस्सा १०० टक्‍के) (कार्यक्रम) 
२२३६ १९४५ 
१३- कार्यालयीन खर्च ८७२.४० ५००.०० २५.०० 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२२/२०२१/व्यय-६, दिनांक ०७/०५/२०२१ व 


क्र. १२८/२०२१/व्यय-६, दिनांक २१/०५/२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्रक्र..१४८/का.६ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१४१५१३४९३८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

८) निवड नस्ती -का-६. 


Av AD 


Cc ळा 
se 
WS SS ee Se जवळ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


